माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयातील वृत्त/बातम्या 
अनुवादासाठी अनुवादकांची नामिका. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९ /प्र.क्र.१८९ /38 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ डिसेंबर, २०१९ 
शासन निर्णय क्रमांक : मराठी भाषा विभाग, बैठक-२०१३/प्र.क्र.१६२/भाषा-२, 
दि.१९ एप्रिळ, २०१४ 


प्रस्तावना :- 

मराठी भाषा विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १९ एप्रिळ, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र शासन 
आणि अन्य राज्य शासन, स्वयत्त व खाजगी संस्था यांच्याकडून अनुवादासाठी आलेल्या कामांच्या 
मानधनामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रत्येक १०० शब्दास रु.१००/- असा दर 
ठरविण्यात आलेला आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध कल्याणकारी योजनांना 
प्रसिध्दी देणे, मंत्रीमंडळ सदस्य तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना, घोषणांना 
प्रसिध्दी देणे. राज्याच्या संबंधित महत्वाच्या बातम्यांचे अनुवाद करुन ते वृत्तपत्रांकडे पाठविणे इ. महत्वाची 
कामे केली जातात. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील वृत्त/बातम्या या संदर्भातील अनुवादाकाचे 
काम हे तातडीचे असते. त्यामध्ये विलंब झाल्यास तर त्या वृत्त/बातम्यांचे मुल्य राहत नाही. परंतु, मराठी 
भाषा विभागाच्या पॅनेळवरील अधिकारी सदर काम तातडीने करण्यास उत्सुक नसतात. त्यामुळे हे काम 
खाजगी अनुवादकांकडून करुन घ्यावे लागते. त्यामुळे या संदर्भातील स्वतंत्र पॅनल तयार करण्याचा व 
त्यांचे दर ठरविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन नणय :- निर्णय :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील वृत्त/बातम्या यांच्या अनुवादाचे काम तातडीचे 
असल्यामुळे हे काम करण्यासाठी खालील अनुवादकाच्या पॅनळची नेमणूक करण्यात येत आहे. 
वृत्त/बातम्या यांचे अनुवाद करण्यासाठीचे दर रु.१.५०/-प्रति शब्द हा राहील. सदर दर मंजूर असणाऱ्या 
या पॅनेळमधील किंवा इतर उपलब्ध अनुवादकांकडून सदर कामे करुन घेण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ. नाव हिदी | इंग्रजी दूरध्वनी/ ई-मेळ आयडी 

क्र मोबाईल क्र. 

१. | श्री. अशोक वशिष्ठ हिदी | इंग्रजी | ९८६९३३७६१८/ | akvashu@gmail.com 
९०८२४८३१३३ 

२. | श्रीमती ग्रीष्मा इंगळे ह्य इंग्रजी | ९६८९८९५०४२ | grishmaingle85@ gmail.com 

३. श्रीमती सविता कोल्हे । हिंदी शि ८३२९४२८०७६/ | sk.kolhe27@gmail.com 
८६९८४४६०२८ 

४.  श्री.विनय यादव हिंदी ड्नि ९८६९६६१७८७ | vinayjyadav@gmail.com 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९ /प्र.क्र.१८९ /३४ 


५. | sit ferro पाचपोरे as इंग्रजी | ९४२२८७०८४२ | vsp641952@ gmail.com 
६. | श्री. शाहिद शोख हिंदी | इंग्रजी | ९९७५१३४८९५/ | shahed.shaikh@rediffmail.com 
९८३४५८१३३३ shahedpatel @ gmail.com 

श्रीमती पल्लवी पवार हिंदी | - | ८२०८१३३०३० | nileshzalte11@gmail.com 

८. | श्री.सुनील साईनाथ | इंग्रजी | ९४२३५८४६०१ | sunill141165@gmail.com 
भागवत ९४२३५८४६०१ 

९. डा.हनुमंत धायगुडे - हिंदी ९७६३५३८७०१ | dr.hanuman701@ gmail.com 
पाटील 

१०. श्री. शेलेद्र परांजपे हिंदी | इंग्रजी | ९९७५७९२४६४ | shailendra.paranjpe@gmail.co 

१९.  श्री.डॉमिनिक UIST p= इंग्रजी । ९८२०१३२२०७ ळा @hotmail.com 

१२. | श्रीमती अपूर्वा जाधव p= इंग्रजी । ८७७९१८४२७३ | apurvajadhav2007@ gmail.com 

१३. | श्री. हरि गोविंद हिंदी | इंग्रजी | ९९२०५८९६२४ | hgvkarma@gmail.com 
विश्वकर्मा 

१४. | श्रीमती रेश्मा तांबोळी | -__| इंग्रजी | ८८०६२४५४४१ | rtdgipr@gmail.com 

१५. | श्री.गोपाल चिप्पलकट्टी p= इंग्रजी | ९०४९५६९९०७ | chippalkattigopa@gmail.com 

१६. | श्री.शिरिष उपाध्याय हिंदी p= ९६५३३५७०४९. | shrish.su@gmail.com 

१७. | श्री.पी. व्ही. आनंद i = | इंग्रजी | ९७५७२८२६६९. | sjtymlmedia@ gmail.com 

१८. | श्री.नेखिल देशमुख p= इंग्रजी | ९८८१७३६०१९. | nikhaiel.dreams@ gmail.com 

१९. | श्रीमती प्रियंका तुपे हिंदी | इंग्रजी | ९५९४०३७९१९ | tupriya2911@gmail.com 

२०. | श्री. संदीप कुलकर्णी हिंदी a ९८२२९९६८५८ ene gm 

२१. | श्री. भालचंद्र सुपेकर हिंदी | इंग्रजी | ९८८१०९८४३५ ee ee ee त 

m 

२२. | श्रीमती कुमूद चावरे हिंदी i; = ९९६७०१४७०५ | kschaware@ gmail.com 

२३. | श्री.दिलीप चावरे p= इंग्रजी | ९८६७५५७३२७ | patrakar@hotmail.com 

२४. श्रीमती जयश्री देसाई | इंग्रजी | ९६१९८७८४१५/ | jayashridesai@ gmail.com 

८८५०२८९९५५ 

२५. | श्रीमती मृदुला णं इंग्रजी | ९७६८१२९३९८ | varaskars@gmail.com 
वारसकर 

२६. | श्री.कार्तिक लोखंडे p= इंग्रजी | ९४२२८०५३८९. | kartiklokhande@gmail.com 

२७. | श्रीमती निवेदिता | इंग्रजी | ९९५८६९७९४४ | nividita_him @rediffmail.com 
खांडेकर 


२. वृत्त/बातम्या इत्यादी तातडीचे काम वगळता इतर कामासाठी मराठी भाषा विभागाने दिनांक १९ 
एप्रिल,२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेले दर लागू राहतील. 

३. सदर बाबीसाठी येणारा खर्चासंबंधित आर्थिक वर्षासाठी सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र. 
ए-६ २२२०- माहिती व प्रसिद्धी, ०१ चित्रपट, ०००१ संचालक व प्रशासन (00)(09) प्रसिद्धी संचालक, 93 
कार्यालयीन खर्च लेखाशिर्ष २२२०००४३ या लेखाशिर्षकाखाली संबधित आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर करण्यात 
आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९ /प्र.क्र.१८९ /३४ 


8. 


सदर शासन निर्णय मराठी भाषा विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२०१९/१९/भाषा-२, दिनांक 


३०/०७/२०१९ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७२/सेवा-६, दिनांक १७.०९.२०१९ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु 2 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२०५१५४४४३६३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musal 

=IN, ००60९९ (० Maharash ral 
istration Department, postalCode=400032, 
hi 


Ramkisan 


Narayanrao Musale sistance ers 
(रा. AT. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२. 


प्रत, 


महासंचालक,माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई - Yoo 032 

संचालक (माहिती) (प्रशासन) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्रालय,मुंबई- ४०००३२ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र१/२,मुंबई/नागपूर. 

उपसंचालक (वृत्त),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. उपसंचालक (लेखा),माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
र. 


सर्व संबंधितांना माहिती जनसंपर्क महासंचाळनालयामार्फत 


१०.निवड नस्ती/कार्या-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


